पुणे वनवृत्तातील ३ राजपत्रित व १ 
अराजपत्रित अशी एकूण ४ अस्थायी पदे 
दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक :- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.१७/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ मार्च, २०२१ 


वाचा :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३ /योजनेत्तर /प्र.क्र.३२(२०-२१) /१६८, 
दि.०८.०२.२०२१ 
2) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.५७/फ-४, दि.२८.०९.२०२०. 
3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
8) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.०२.२०२१ 
शासन निर्णय :- 
पुणे वनवृत्तातील ३ राजपत्रित व १ अराजपत्रित अशा एकूण ४ (चार) अस्थायी पदांना 


दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत संदर्भ क्रमांक-२ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. 


२. पुणे वनवृत्तातील ४ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास सादर केला आहे. 


३. उक्त परिस्थितीत पुणे वनवृत्ताीतल ४ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-अ प्रमाणे) 
दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात 
येत आहे. सदर मंजूरी वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.०२.२०२१ मधील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ महसूल व 
वन विभागाने संदर्भाधिन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा 


समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.५७/फ-४ 


४. सदरहू पदावर होणारा खर्च हा खाली नमुद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व 


त्याखालील सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मुख्य वनसंरक्षक व उपवनसंरक्षक यांच्या कार्यालयातील :- ३ पदे 


प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 

उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 

गौणशीर्ष ००१ संचालन व प्रशासन 

उपशीर्ष (०१) (०२) प्रादेशिक वनसंरक्षक (२४०६ ००४२) ०१ वेतने 


उपवनसंरक्षक यांचे कार्यालयातील :- १ पद 


प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 
गौणशीर्ष १०१ वनसंधारण विकास व पुननिर्मिती 
(०१) प्रशासन व संरक्षण 
उपशीर्ष (०१) (०१) प्रशासन व संरक्षण (२४०६ ००९६) ०१ वेतने 


५. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६ /प्र.क्र.८ /१६ /आ.पु.क., 


दि.१५.०२.२०२१ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१४५०२३३११९ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ASHOK KASHINATH ___ १५2 REVENUE AND 


FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=84261302514df14d17b0d46bb1422d22bfc355b1a840ece 


सोबत :- विवरणपत्र "अ' LAKKAS याली 


(अ.का.लक्कस) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 


) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र 
) राज्य, नागपूर सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), पुणे. 

) ब-१ कार्यासन, फ-२ कार्यासन, फ-८ कार्यासन, फ-७ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, 
मंत्रालय-३२. 
७ निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.५७/फ-४ 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक:- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.५७/फ-४, 
दि.२६.०३.२०२१ 
विवरणपत्र "अ 
पुणे वनवृत्तातील २०२१-२०२२ मध्ये दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यत पुढे चालू ठेवण्यात 
आलेली राजपत्रित व अराजपत्रित अस्थायी पदांची यादी 
कार्यालयाचे नांव | अस्थायी | स्तंभ क्रमांक ३ मधील पद/ पदे | स्तंभ क्र. ३ मधील पद/पदे 
व पदांचे नाव | पदांची | ज्या शासकीय आदेशान्वये | २०२०-२०२१ यावर्षी ज्या 
आणि वेतनश्रेणी निर्माण केली त्या आदेशाचा | शासकीय आदेशान्वये पुढे चालू 
क्रमांक आणि दिनांक ठेवली होती त्याचा क्रमांक आणि 


विभागीय वन शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी- 
अधिकारी १८००/१/फ-२, दिनांक ०२/२०/प्र.क्र.५७/फ-४, 
(योजना) २९.८.१९८२ दि.२८.०९.२०२० 


उपवनसंरक्षक शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी- 
१०८४/१८४२३१/सीआर-५४/फ- | ०२/२०/प्र.क्र.५७/फ-४, 
२, दि.३१.५.८४ दि.२८.०९.२०२० 


सहायक शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी- 
वनसंरक्षक १०८४/१८४३१/सीआर-५४/फ- | ०२/२०/प्र.क्र.५७/फ-४, 
२, दि.३१.५.८४ दि.२८.०९.२०२० 


सोलापूर वन विभाग 
४ | मुख्यलेखापाल शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र.एफएसटी- 
१०८४/१८४३१/सीआर-५४/फ- | ०२/२०/प्र.क्र.५७/फ-४, 


२, दि.३१.५.८४ दि.२८.०९.२०२० 


मम म ससम समम मम मेमन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


